जिल्हा रुग्णालय, सोलापूर अंतर्गत 
उपजिल्हा रुग्णालय, करमाळा येथील 
सुरक्षा सेवेच्या प्रलंबित देयकांना मान्यता 


देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१९/प्र.क्र.३११/आरोग्य ३अ 
गो.ते.रुग्णालय आवार, दहावा मजला, संकुल इमारत 
मंत्रालय, मुंबई ४००००१ 
दिनांक: २१ डिसेंबर, २०२० 


वाचा:- सहसंचालक, आरोगय सेवा,रुग्णालये (राज्यस्तर) मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 
संआसे/राज्यस्तर/कक्ष ३ /टे. ९/उजिरु करमाळा/रविशी/सुर/प्रल॑ं/देय/१२८२५-२७, दिनांक २७ 


नोव्हेंबर, २०१९ 


प्रस्तावना :- 


जिल्हा रुग्णालय, सोलापूर अंतर्गत उपजिल्हा रुग्णालय, करमाळा येथील कंत्राटी सुरक्षा 


सेवेच्या प्रलंबित देयकांना मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत पुढील 


प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


जिल्हा रुग्णालय, सोलापूर अंतर्गत उपजिल्हा रुग्णालय, करमाळा येथील कंत्राटी सुरक्षा 


सेवेच्या प्रलंबित देयकांना पुढीलप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे :- 


पुरवठादाराचे | देयक क्रमांक व दिनांक देयकाचा कालावधी देयकाची रक्‍कम 
नाव 

रविशितल ४१७/दिनांक०३.०१.२०१५ माहे डिसेंबर, २०१४ रु.२८८००/- 
मागासवर्गीय ।४१८/दिनांक०४.०२.२०१५ माहे जानेवारी, २०१५ रु.२८८००/- 


झासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१९/प्र.क्र.3११/आरोग्य ३अ 


सफाई ४१९/दिनांक ०८.०३.२०१५ माहे फेब्रुवारी, २०१५ B.2¢¢00/- 
कामगारांची । ४२०/दिनांक 02.08.2094 माहे मार्च, २०१५ रु.२४८००/- 
सहकारी ४२१/दिनांक ०५.०५.२०१५ माहे एप्रिळ, २०१५ रा 00/- 
संस्था ४२२/दिनांक०७.०६.२०१५ माहे मे, २०१५ रु.२८८००/- 
मर्यादित, ४२३/दिनांक १०.०७.२०१५ | माहे जून, २०१५ रु.२८८००/- 
करमाळा ४२४/दिनांक०४.०८.२०१५ माहे जुले, २०१५ रु.२४८०७/- 
४२५/दिनांक०१.०९.२०१५ माहे ऑगस्ट, २०१५ रु२४८००- 
४२६/दिनांक ०९.१०.२०१५ माहे सप्टेंबर, २०१५ B.2¢L00/- 
४२७/ दिनांक 04.99.2094 माहे ऑक्टोबर, २०१५ रावता: 
४२८/ दिनांक १०.१२.२०१५  । माहे नोव्हेंबर, २०१५ रु.२८८००/- 
४२९/ दिनांक ०२.०१.२०१५ माहे डिसेबर, २०१५ रु३८६५७/- 
४३०/ दिनांक ०८.०२.२०१५ माहे जानेवारी, २०१६ रु३८६५७/- 
४३१/दिनांक १०.०३.२०१५  ।माहे फेब्रुवारी,२०१६ रु.२८८००/- 
एकूण रु. ४,३२,०००/- 


२. जिल्हा रुग्णालय, सोलापूर अंतर्गत उपजिल्हा रुग्णालय, करमाळा येथील कंत्राटी सुरक्षा 
सेवेच्या एक वर्षावरील प्रलंबित देयकांना मान्यता देण्यात येत असून याव्यतिरिक्त संबंधित 
देयकांचा अचूकपणा, देयके पूर्वी अदा करण्यात आलेली नाहीत इत्यादी सर्व मुद्दे व वैधानिक 
बाबींची जबाबदारी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयांची राहील. 

३. उपरोक्त सुरक्षा सेवे करीता झालेला खर्च “मागणी क्रमांक आर-१ २२१०-वैद्यकीय सेवा व 
सार्वजनिक आरोग्य , १३- कार्यालयीन खर्च (२२१० ४६२४” सन २०२०-२१ मधील मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


aR निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१९/प्र.क्र.3११/आरोग्य ३अ 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र. 30/2093 
विनियम, भाग- दि. १७.०४.२०१५ मधील भाग पहिला, उपविभाग-एक मधील अनुक्रमांक ६, नियम 
क्रमांक ४० अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

द्‌. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२१११२४४०२९७१७ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Sa nj eev Digitally signed by 


Sanjeev 


H a ri S h C h aN Harishchandra Dhuri 
: Date: 2020.12.21 
dra Dhuri 15:28:59 +05'30' 


( सं.ह.धुरी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 

१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
संचालक (१), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 
सहसंचाळक, आरोगय सेवा,रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 

५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे 

६. जिल्हा ated चिकित्सक, सोलापूर 

७. वैद्यकीय अधिक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय, करमाळा 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर 

९. अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. निवडनस्ती (आरोग्य-३ अ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


